दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील 
सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी 
रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु.५४००, सुधारीत 
वेतन श्रेणी एस-२० रु.६५१००-१७७५००) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२० ची 
स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - १५ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- १ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(ओ)/२९२०/ससा गट-अ(क)/जे.सू./सीआर-२/२०/५०७, 
दि.५/२/२०२०. 
३) शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२६ फेब्रुवारी,२०२० चे परिपत्रक. 
8) आयुक्त, दुग्ध विकास कार्यालयाचे पत्र क्र. आदुवि-२०(अ)/२९२०/ससागट-आअ/जे.सू./ 
सीआर-२/२०/१६०२, दि.९ जुले,२०२०. 
परिपत्रक :- 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००- 
३९१०० ग्रेड पे रु.५४००) या संवर्गातील अधिका-यांची दि.१/१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती 
अंतरिम ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये दि.२६/२/२०२० रोजी प्रसारित 
करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने प्राप्त हरकती/सूचनांच्या अनुषंगाने आयुक्‍त कार्यालयाने 
संदर्भाधीन क्र. ४ दि.९/७/२०२० च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 


२. पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. 
२७९७/२०१५ वर दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील निर्णय प्रलंबित असून, पदोन्नती 
देण्यासंदर्भात मागदर्शनपर सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९.१२.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये 
प्रसारित केल्या आहेत. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात 
यावीत असे नमूद केले आहे. 


३. यास्तव, दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी 
रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.५४००) या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतरिम ज्येष्ठता सूची प्राप्त हरकती/सूचना विचारात घेऊन शासनाच्या अधिकृत 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 


४. सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ तसेच संलग्न व इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरुध्द 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतिम 
ज्येष्ठता सूची निर्गमित करण्यात येईल. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९१५१५५१३६५४०१ 

असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S U d am E k nat h 2314 0-257S66df26206"1403435025802519eodcted694791eba4Tc 
Andhale ण्यात 
(सु.ए.आंधळे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 
De stalCode=40003z, st: hi 


प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 
3) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, 
मुंबई- १८) 
४) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्‍्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 
५) निवड नस्ती 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट- अ (कनिष्ठ ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.५४०० सुधारीत एस-२० : ५६१००- 
१७७५०० )संवर्गामधीलळ अधिकाऱ्यांची दिनांक १.९.२०२० ची स्थिती दर्शविणाऱ्या जेष्ठतासूचीचे प्रारुप 


अ.क्र. ज्ये.क्र.। अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग नियुक्ती । जन्मदिनांक नियुक्ती | नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा शौक्षणिक अभिप्राय/ 
नंतर प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवेने/ दिनांक / दिनांक अर्हता मुळ गट 
बदलला मर्यादित विभागीय  ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्याचा परिच्छेद नियुक्‍त | मानीव 
दिनांक) उमेदवाराचा दिनांक 
गुणवत्ता क्र. व 
परिक्षेचे वर्ष) 
१ २ ३ ४ 4 & 9 ८ ९ १० ११ 
१ १  श्री.जे.आर.गायकवाड अ.जमाती ०१/०५/५८ ०९/११/९५ पदोन्नती ०९/११/९५ । ३०/०४/१६ बी.ए. सेवानिवृत्त 
२ 2 श्री.ए.आर.पांजणकर भ.ज.(ब) २०/०४/५८ २३/१०/०१ पदोन्नती ०१/०४/०८ | ३०/०४/१६ | एम.एस.सी सेवानिवृत्त 
3 3. श्री.बी.एस.मोरे अ.जमाती ०१/०६/५८ १७/०६/१० पदोन्नती १५/०६/१० | ३१/०५/१६ | बी.एस.सी सेवानिवृत्त 
४ ४ श्री.एस.जे.सावळकर अ.जाती १७/०४/५९ ०५/०४/०८ पदोन्नती ०१/०४/०८ | ३०/०४/१७ | आय.डी.डी.। लोकसेवा आयोगाच्या 
बी.टेक मान्यतेच्या अधिन 
(डी.टी.) राहून नियमीत 
(फूड पदोन्नती 
सायन्स) सेवानिवृत्त 
4 4 श्री.पी.पी.मोहोड इ.मा.व. ०१/०७/७४ १४/०३/११ सरळसेवेने १४/०३/११ ।३०/०६/२०३२' बी.टेक ।दि.२९.१०.२०१६च्या 
गुणवत्ता क्र.१, (डी.टी) | आदेशान्वये मळोआ 
२००८ च्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून गट-अ (वरिष्ठ) 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर 
नियमीत पदोन्नती 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 


६ ६ श्री.एच.जी.गडवे अ.जाती २०/०९/७६ २७/१०/०९ सरळसेवेने २७/१०/०९ | 30/08/38 | बी.टेक. | दि.२९.१०.२०१६च्या 
गुणवत्ता क्र.५, (डी.टी) आदेशान्वये मळोआ 
२००८ च्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून गट-अ (वरिष्ठ) 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर 
नियमीत पदोन्नती 
9 ७ श्री.एन.व्ही.राठोड वि.जा.(अ) ०१/०६/७६ १८/०३/११ सरळसेवेने १८/०३/११ | ३१/०५/३४ | बी.एस.सी. वरीलप्रमाणे 
गुणवत्ता क्र.७, (अँग्री) 
२००८ 
८ ८ _ श्री.जी.के.तावडे खुला १४/०६/७६ | ०३/१२/१२ सरळसेवेने 03/92/92 | 30/08/38 | बी.टेक. | दि.३०.६.२०१८च्या 
गुणवत्ता क्र.१, (डी.टी) | आदेशान्वये मळोआ 
२०११ च्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून गट-अ (वरिष्ठ) 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर 
नियमीत पदोन्नती 
९ ९ श्री.एस.आर.शिपुरकर खुला २२/११/७५ । २७/०६/१२ सरळसेवेने । २७/०६/१२ | 30/99/33 | एमएससी वरीलप्रमाणे 
गुणवत्ता क्र.४, (अँग्री) 
२०११ 
१० १० श्री.एस.के.डोईफोडे भ.ज.(ड) ०५/०७/७६ ०९/०७/१२ सरळसेवेने ०९/०७/१२ | ३१/०७/३४ | बी.टेक वि 
गुणवत्ता क्र.६, (डीटी), 
२०११ एमएससी 
(डेअरी 
सायन्स), 
डीप्लोमा इन 
क्वॉलीटी 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 


कंट्रोल अन्ड 
आयएसओ 
९००० 
११ ११ श्री.एस.जी.यादव इ.मा.व. ११/०३/७८ ०३/१२/१२ सरळसेवेने ०३/१२/१२ । ३१/०३/३६ बी.टेक कि 
गुणवत्ता क्र.७, (डीटी) 
२०११ एमएससी 
( डेअरी 
सायन्स) 
१२ १२ श्री.जी.एन.राऊत इ.मा.व. ११/०९/७५ ०१/०६/१२ सरळसेवेने "फी व्हि 
गुणवत्ता क्र.८, (डीटी) 
२०११ 
१३ १३ श्री.एन.पी.बंड इ.मा.व. ३१/१०/७५ १२/०७/१२ सरळसेवेने १२/०७/१२ | ३१/१०/३३ । बी.टेक ee 
गुणवत्ता क्र.११, (डी.टी.) 
२०११ 
१४ । १४ श्री.एस.पी.प्रभू खुला १८.०५.१९६२ | १९.१०.२०१६ पदोन्नती १९/१०/१६ | ३१.०५.२०२० एमएससी लोकसेवा आयोगाच्या 
(कृषि) मान्यतेच्या अधीन 
तसेच कृषि 
अधिकाऱ्यांना मानीव 
दिनांक देण्याच्या 
प्रस्तावातील जेष्ठता 
दिनांकाबाबत अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन 
राहून दि. 
१०.१०.२०१६ अन्वये 
नियमीत पदोन्नती 
१५ १५  श्रीम.एन.जे.ठवकर भ.ज.(बो २८.०९.१९५९ । १८.१०.२०१६ पदोन्नती १८.१०.२०१६। ३०.०९.२०१७ | एमएससी लोकसेवा आयोगाच्या 
(अणुजीव) ।मान्यतेच्या अधीन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 


राहून दि.१०.१०.२०१६ 
चे आदेशान्वये 
नियमित 
पदोन्नती(सेवानिवृत्त ) 
१६ १६ श्री.वाय.आर.नागरे भ.ज.(ड) ०४/०५/७७ । १८.१०.२०१६ पदोन्नती १८.१०.२०१६। ३१/०५/३५ | बी.टेक लोकसेवा आयोगाच्या | 
(डी.टी.) मान्यतेच्या अधीन 
राहून दि.१०.१०.२०१६ 
चे आदेशान्वये 
नियमित पदोन्नती 
१७ १७ श्री.आर.एस.अहिरे अ.जाती ०१/०६/६२ । १८.१०.२०१६ पदोन्नती १८.१०.२०१६ | ३१.०५.२०२० | आयडीडी. | वरीलप्रमाणे 
(डी.टी.) 
१८ १८ श्री.पी.के.आवटे इ.मा.व. ३०.१२.१९७३ | १८.१०.२०१६ पदोन्नती १८.१०.२०१६ | ३१.१२.२०३१ । बीएससी, | वरीलप्रमाणे 
(अँग्री) 
जीडीसी 
अँड ए. 
१९ १९ श्री.आर.बी.मते इ.मा.व. २४.०१.१९७८ | १८.१०.२०१६ पदोन्नती १८.१०.२०१६। ३१.०१.२०३६ | बी.टेक वरीलप्रमाणे 
(डी.टी.) 
२० । २०  श्री.एस.बी.जांभुळे इ.मा.व. ०२/०२/७८ । १८.१०.२०१६ पदोन्नती १८.१०.२०१६ | २९.०२.२०३६ | बी.टेक वरीलप्रमाणे 
(डी.टी.) 
२१ २१ श्री.एस.एल.नवले अ.जाती ०५/०६/७७ । १९.१०.२०१६ पदोन्नती १९/१०/१६ | ३०.०६.२०३५ बी.टेक वरीलप्रमाणे 
(डी.टी.) 
२२ २२ शश्री.आर.डी.चव्हाण वि.जा.(अ) ०९/०१/६० १८.१०.२०१६ पदोन्नती १८.१०.२०१६ | ३१.०१.२०१८ बी.ए. ।वरीलप्रमाणे 
(सेवानिवृत्त ) 
२३ [23 श्री.जी.पी.सोनोने अ.जाती ०४/०८/७४ ०५/०७/१८ पदोन्नती ०५/०७/१८ ३१/०८/३२ बी.टेक दि.३०.६.२०१८ च्या 
(डीटी.)/ आदेशान्वये मलोआ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 


एमबीए 


च्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून गट-अ (कनिष्ठ) 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर 
पदोन्नती 


२४ 


२४ 


श्री.ए.बी.पुराळे 


इ.मा.व. 


०९/१२/७८ 


१६/०७/१८ 


पदोन्नती 


१६/०७/१८ 


३१.१२.२०३६ 


बी.टेक 
(डीटी) 


दि.३०.६.२०१८ च्या 
आदेशान्वये मळोआ 
च्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून गट-अ (कनिष्ठ) 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर 
पदोन्नती 


२५ 


२५ 


श्रीमती एम.आर.हराळ 


खुला 


94.90.9823 


08/09/42 


पदोन्नती 


०९/०७/१८ 


39.90.2089 


बी.टेक 
(डीटी) 
एम.बी.ए 
(एच आर) 


वरीलप्रमाणे तसेच 
श्री.ए.बी.पुराळे हे 
गट-ब संवर्गात 
श्रीमती एम.आर. 
हराळ यांना 
सेवाज्येष्ठ असल्याने 
श्रीमती हराळ यांचा 
समावेश श्री.पुराळ 
यांच्या नंतर 
(ज्ये.क्र.२५ वर) 
करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


